अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२३-२०२४ 
मागणी क्र. वाय-०४, २७०२ लहान 
पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व 
विकास आस्थापना (योजनेत्तर) 

(२७०२ ३९१८) 

महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३१ जुलै, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२३/ 
प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि१३.०४.२०२३ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी- १६२३/ 
प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. १२.०५.२०२३ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 
प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि. २०.०६.२०२३ 
४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 
प्र.क्र.१२०/पापु- १५, दि. ०६.०७.२०२३ 
५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी१६२३/ 
प्र.क्र.१२०/पापु- १५, दि. १८.०७.२०२३ 


प्रस्तावना 
सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 


भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) YAS, (००५) अन्वेषण, (०१) 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवार्य)”या लेखाशीर्षाखाली रू. ५८,०५,८१,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत एकूण १९,६५,०३,४२०/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१ ,२, ३ ,४व५ 
अन्वये अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्सवर) आतापर्यंत वितरीत करण्यात 
आले आहेत. सदर लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


रू. ४,४६,५८,२४०/- (रूपये चार कोटी TEATS लाख अट्ठावन्न हजार sal चाळीस फक्‍त) इतके 
अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात 
येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
सन २०२२-२०२३ करीता सध्या वितरीत 

वित्तीय वर्ष = eure a करावयाचे 

अ.क्र.।| उदिष्ट की २०२३२ |, आतापर्यंत वितरित केलेले अनुदान 
करीता मंजूर अनुदान अनुदान अनुदान 
अनुदान 
॥६ २ ३ Se अन्या | 

| 9 | ०१ वेतन ५५८२२८.००० १८९७९७.५२० | ४४६५८.२४० 
एकूण ५५८२२८.००० १८९७९७.५२० | ४४६५८.२४० 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 

लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार प्रत्यक्ष 
खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 

सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(०१) संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवार्यो” या लेखाशीर्षातर्गत दर्डविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७३११२३५१२२८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d2 
0e917ffalef5 12d7e8fa2e49d93adbb5ad3 
52, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5F 


| 280/१0 ०५50000000,” 
(गणेडा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
३. सहाय्यक संचाळक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

. निवड नस्ती (पापु-१५) 


eo ae G&G © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


